रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई या संस्थेकरीता 
मंजूर ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) आंहरित 
व वितरीत करण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंनिवि-१५१९/(प्र.क्र.६२/१९)/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:-१४ नोव्हेंबर, २०१९. 


संदर्भ:- 
१) उच्च व तंत्रशिक्षण, शासन निर्णय क्र.११११/(२०/१५)/एलबी/तांशि-२, दि.२३ मे, २०१८. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८ जुले, २०१९. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.९(२)//नियोजन/२०१९/३४०, दि.३१ ऑक्टोबर, २०१९. 
शासन ज्ञापन:- 

वार्षिक योजना २०१९-२० मध्ये तंत्रशिक्षण संचाळनाळयास रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई 
या संस्थेच्या मराठवाडा उपकेंद्रासाठी “रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई (शहसकीय अभिमत 
दर्जा विद्यापीठ) या संस्थेचे मुख्य केंद्र व त्याचे उपकेंद्र (कार्यक्रम), (२२०३ ३५६९)” या योजनेंतर्गत 
रु.५०००.०० लक्ष (39, सहायक अनुदाने-रु.३०००.०० लक्ष व ३६, सहायक अनुदाने-रु.२०००.०० 
लक्ष) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन 
दि.३१ ऑक्टोबर, २०१९ च्या पत्रान्वये रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई या संस्थेकरीता ३१, सहायक 
अनुदाने या उदिष्टाखाली अर्थसंकल्पित रु.३०००.०० लक्षच्या ६०% प्रमाणे रु.१८००.०० लक्ष इतके 
सहायक अनुदान वितरीत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.८ 
जुले, २०१९ च्या परित्रकानुसार २२०३ ३५६९ या लेखाशिर्षांतर्गत ३१, सहायक अनुदाने या 
उद्दिष्टाखाली अर्थसंकल्पित रु.३०००.०० लक्षच्या go टक्केच्या मर्यादेत रु.१८००.०० लक्ष (रुपये 
अठराशे लक्ष फक्त) इतके सहायक अनुदान कोषागारातून आंहरीत व वितरीत करण्यास याव्दारे 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. वितरित करावयाच्या निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
विवरणपत्र- अ (रु.ळाखात) 
योजनेचे नांव प्रशासकीय संस्थेस २०१९-२० करीता । वितरीत ६०% प्रमाणे 
मान्यतेनुसार | आत्तापर्यंत । अर्थसंकल्पित निधी | करावयाच्या वितरीत 
अंदाजित खर्च | दिलेला निधीचे उद्दिष्ट करावयाचा 
निधी व मंजूर निधी निधी 
रसायन तंत्रज्ञान | १००००.०० 1 4000,00 39, सहायक 400,00 
संस्था, माटुंगा, (३१, सहायक | अनुदाने (३१, सहायक 
मुंबई (शासकीय अनुदाने (वेतनेत्तर) | (aR) - | अनुदाने 
अभिमत दर्जा -३०००.०० व ३०००.०० (वेतनेत्त) या 
विद्यापीठ) या ३६, सहायक उद्दिष्टाखाली) 
संस्थेचे मुख्यकेंद्र अनुदाने (वेतन) - 
व त्याचे उपकेंद्र २०००.००) 
एकूण- 4o00,00 3000,00 १८००.०० 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५१९/(प्र.क्र.६२/१९)/तांशि-३, 


३. 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.८ जुले, २०१९ च्या परिपत्रकानुसार आवश्‍यक असलेल्या 


बाबींचा तपशील पुढीलप्रमाणे:- 


अ.क्र. 


तपासणी बाबतचा तपशील 


अभिप्राय 


हिं 


विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.८ 
जुले, २०१९ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास पूर्ण अधिकार. 


मंजूर निधी 


सन २०१९-२० मध्ये रु.५०००.०० लक्ष 
(३१, सहायक अनुदाने-रु.३०००.०० 
लक्ष व ३६, सहायक अनुदाने- 
रु.२०००.०० लक्ष) इतका निधी मंजूर 
आहे. 


मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% 
किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे काय? 


सन २०१९-२० मध्ये अद्याप कोणताही 
निधी वितरीत केलेला नाही. 


ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत 
आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षित देयक 
प्रलंबित नाही. 


या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना 
त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे. 


संबंधित नाही. 


वैयक्तिक ळाभा्थीचे देयक सादर करताना यादीसह 
व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे. 


संबंधित नाही. 


बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता 
देताना सक्षम अधिकार्‍यांची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा. 


संबंधित नाही. 


अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत 
करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापूर्वी अशा 
खरेदीसाठी रितसर प्रज्ञासकीय मान्यतेचे आदेशा 
काढावेत. 


संबंधित नाही. 


खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभागाच्या क्र.भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/उद्योग-४, दि.१ डिसेंबर, 
२०१६ च्या शासन आदेशानुसार करावी व तसा 
उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा. 


संबंधित नाही. 


la 


साहित्य खदेदीची रक्‍कम पुरवठादारांच्या नांवे ECS 
व्दारे आहरित करावी. 


संबंधित नाही. 


8. 


यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३- तंत्रशिक्षण -(००) (28) - 


रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई (शासकीय अभिमत दर्जा विद्यापीठ) या संस्थेचे मुख्य केंद्र व 


त्याचे उपकेंद्र (कार्यक्रम), (२२०३ ३५६९), ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” या ळेखाशिर्षाखाली 


दर्शविण्यात यावा व तो सन २०१९-२० करीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५१९/(प्र.क्र.६२/१९)/तांशि-३, 


५. सदरचा निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर संस्थेस चालू वर्षी दिलेल्या व यापूर्वी दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
संचालकांनी प्राप्त करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


७. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.८ जुले, २०१९ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद 
क्र.२, ४ व ७ मधील तरतूदीनुसार निधी वितरीत करण्याबाबत दिलेल्या अधिकारानुसार व या 
शासन परपित्रकासोबतच्या परिशिष्टामधील अ.क्र.१ येथील अटी व शर्तीची पूर्तता झाल्याचे 
प्रमाणित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०१९१११४११३९५५८२०८ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANALI MILIND SAMANT 
IN, st=Mah 


arash’ 
2.5.4.20=a393e9553ec410a2133a89ca969ca76abd4ca892102 
f7 11 a7 fff2d0c54599c7, postalCode=400032, 
t=MANTRALAYA,MUMBAI, 
63b0a041 9f0eb37099daca08e4: 3७4915 


Numb: 
AMAN T 4bf43e8881e68ac2ca3a46392, HIGHER AND TECH, 
‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=MANALI MILIND: 
SAMANT 


Date: 2019.11.15 12:08:37 +05'30" 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2. महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
४. संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. नियोजन विभाग /वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी/साशि-१/तांशि-२, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८.निवड नस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


